महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः HST १२१७/प्र.क्र.११९/१४ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ०३ एप्रिल, २०१८ 


संदर्भ : समक्रमांक दिनांक ०८.०२.२०१८ चे seat 


शासन आदेशा 


संदर्भाधीन आदेशान्वये मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी (गट (बो 
अराजपत्रित - वेतनश्रेणी रू. ९३००- ३४८००, ग्रेड पे रू.४३००) यांना सन २०१७-२०१८ या 
निवडसूची वर्षासाठी कक्ष अधिकारी (गट (ब) राजपत्रित-वेतनश्रेणी रू.९३००-३४८००, ग्रेड पे.रू. 
४८००) पदावर विहित अटीच्या अधीनतेने तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली आहे. सदर आदेशातील 
अनुक्रमांक (४१) येथे नमूद श्री. सु.वि.केणी, स.क.अ. यांच्या पदस्थापनेबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे 
निर्गमित करण्यात येतील असे नमूद केले आहे. सबब श्री.सु.वि.केणी, यांची त्यांच्या नावासमोर 
स्तंभ क्र. (६) मध्ये दर्शाविण्यात आलेल्या विभागामध्ये या आदेझाद्वारे पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


प्रवर्ग सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरचा 
विभाग 


ee oe ee 


3 8 4 द 


२. संदर्भाधीन आदेशातील अन्य अटी व adi कायम राहतील, तसेच हे आदेश तत्काळ 


अंमलात येतील. 


३. श्री. सु.वि.केणी, यांचा दिनांक ०८.०२.२०१८ ते आदेशाच्या दिनांकापर्यंतचा कालावधी हा 
सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास सामान्य प्रशासन विभागाची मान्यता देण्यात येत 
आहे. सक्तीचा प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या 
सर्वसाधारण शार्ती) नियम १९८१ च्या नियम ९(१४) (एफ) नुसार व शासन निर्णय, वित्त विभाग, 
दिनांक ०२.०६.२००३ मधील तरतुदीनुसार जलसंपदा विभागाने करावी. 


शासन आदेश क्रमांकः कअप १२१७/प्र.क्र.११९/१४-ब 


छ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०३१६२३२८०५०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gajanan ra 
Bhimrao Gurav : 


(ग. भि. गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


श्री.सु.वि.केणी, कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई .(संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


प्रत, 


१) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, कृषी व पदुम विभाग/जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
(संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

२) सह सचिव/ उप सचिव (आस्थापन), कृषी व पदुम विभाग/जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

३) कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४/१४ अ 

४ निवडनस्ती, का.क्र.१४ ब/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


